परभणी शाहरातील आदिवासी मुलां-मुलींच्या 
शासकीय वसतीगृहाच्या इमारत बांधकामाकरीता 
मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित यांची दुय्यम 
कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित यांची ५ 
हेक्‍टर ११ आर जमीनीच्या भूसंपादनाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/ का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 94 फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १) निवासी उपजिल्हाधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्रमांक-२०२१/आरबी/ 
डेस्क/एलएनडी १/कावी-४७७/०७, दि.०६/०१/२०२२३ 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन ज्ञापन समक्रमांक, दिनांक ३१/०७/२०२३ 
व दिनांक ०२/०८/२०२३ 
३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक आकाइ-१४२२.क्र.प्र/२०५/ 
का.०५ दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ 
४) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.२/कार्यासन- 
०६ दिनांक ०८ जानेवारी, २०२४ 
प्रस्तावना :- 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी अंतर्गत परभणी हठाहरातील आदिवासी 
मुलांचे २ व मुलींचे ३ असे एकूण ५ शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळीळ असलेल्या "मराठवाडा विकास महामंडळ, मर्यादित, औरंगाबाद 
यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित" यांच्या मालकीच्या परभणी शहरातील सर्व्हे नं. ५११ 
मधील १.७२ हेक्‍टर आर क्षेत्र, सर्व्हे नं. 493 मधील १.५४ हेक्‍टर आर क्षेत्र आणि सर्व्हे नं. 494/2 मधील १.८५ 
हेक्‍टर आर क्षेत्र असे एकूण ५.११ हेक्‍टर आर क्षेत्र इतक्या जागेच्या भुसंपादनाच्या प्रस्तावास उद्योग,ऊर्जा व 
कामगार विभागाने सहमती दिली आहे. 


त्यानुसार उपरोक्‍त वाचा येथील शासन ज्ञापन दिनांक ३१ जुले, २०२३ व दिनांक 02 ऑगस्ट, 2023 
अन्वये "मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन 
मर्यादित" यांची ५.११ हेक्टर आर जमीन रु.१३,१९,९४,०००/- या रेडीरेकनर मूल्यास खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे. सदर रकमेपैकी रु. १० कोटी इतका निधी उद्योग ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या लेखाशिर्ष ६८८५५१४२०१ यामध्ये पुस्तकी समायोजनाने वितरीत करण्यास उपरोक्त 
वाचा येथील शासन निर्णय दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ अनुसार मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/ का.०५ 

निर्णय दिनांक of जानेवारी, २०२४ अन्वये सदर रक्‍कम नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन दिली आहे. आता उर्वरीत 
रु. ५२,४०,१२०/- इतकी रक्कम उद्योग विभागास पुस्तकी समायोजनाने व रु. २,६७,५३,८८०/- इतका निधी 
जमीन व्यवहारावरील भांडवळी नफा कर (Capital Gain Tax) भरण्याकरीता मराठवाडा विकास 
महामंडळाच्या बँक खात्यात भरणा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी अंतर्गत परभणी ठाहरातील आदिवासी 
मुलांचे २ व मुलींचे ३ असे एकूण ५ शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागांतर्गत मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन 
मर्यादित यांच्या नावे असलेली परभणी शहरातील सर्व्हे नं. ५११ मधील १.७२ हेक्‍टर आर क्षेत्र, सर्व्हे नं. ५१३ 
मधील १.५४ हेक्‍टर आर क्षेत्र आणि सर्व्हे नं. ५१५/२ मधील १.८५ हेक्‍टर आर क्षेत्र असे एकूण ५.११ आर क्षेत्र 
इतक्या जमिनीचे रेडीरेकनर मूल्य रु. रु.१३,१९,९४,०००/- एवढया रकमेपैकी रु. १०.०० कोटी (अक्षरी दहा 
कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम उद्योग विभाग/ मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद यांना पुस्तकी 
समायोजनाव्दारे अदा करण्यास यापूर्वी दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. उर्वरीत रु. ३,१९,९४,०००/- पैकी रु.५२,४०,१२० (अक्षरी रु.बावन्न लक्ष चाळीस हजार एकऱो 
वीस फक्त) इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनाने उद्योग विभागास उपलब्ध करुन देण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्‍कम आदिवासी विकास विभागाच्या “मागणी क्रमांक टी-६, ०२, अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण ७९६, (०१) (०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना (०१)(०४) (४२२५ ०१३१) भूमिसंपादन (कार्यक्रम) ५३ मोठी 
बांधकाम” या लेखाशिर्षाखालील पुस्तकी समायोजनाने खर्ची दाखविण्यात यावी. तसेच, उद्योग विभागाच्या 
“६८८५-उद्योग व खनिजे यासाठी इतर कर्जे ०२-मागास क्षेत्र विकास १९०-सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम 
यांना कर्जे (०२) विकास महामंडळांस कर्जे (०२) (०३) राज्य शासनाने प्रोत्साहन योजनांसाठी दिलेल्या कर्जाची 
मराठवाडा विकास महामंडळाकडून परतफेड (६८८५५१४२०१)” या लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने 
जमा दाखविण्यात यावी. सदर पुस्तकी समायोजन सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून 
करण्यात यावे. तसेच, उर्वरित रु. २,६७,५३,८८०/-(अक्षरी रु.दोन कोटी सदुसष्ट लक्ष त्र्येप्न हजार आठशे 
ऐंशी फक्त) इतकी रक्‍कम जमीन व्यवहारावरील भांडवळी नफा (Capital Gain Tax) कर म्हणून मराठवाडा 
विकास महामंडळाच्या बँक खात्यात भरणा करण्याबाबत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, कळमनुरी जि. हिंगोली यांनी कार्यवाही करावी. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/ का.०५ 
३. याकरिता प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी जि. हिंगोली यांनी 
उपरोक्तनुसार देयके जिल्हा कोषगार कार्यालयास सादर करावेत. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ०२/२०२४/व्यय-१४, दिनांक 
०३/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१५१०४०१५००२४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवांने, 


Digitally signed by GOVIND BALAJI SABNE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9fae8c57bc7438587 1 d5bfb6d5bf3a8b 1325732de1 2f4e 
1eb564dcd6e6dcf31f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BALAJI SABNE ssn 
(गोविंद साबने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधानभवन मुंबई 
. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई यांचे सचिव, विधानभवन मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.मंत्री (उद्योग),मंत्राळय, मुंबई. 

८. मा.मंत्री ( आदिवासी विकास ),मंत्राळय,मुंबई. 

९. मा. मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधानभवन मुंबई 
११. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई यांचे सचिव, विधानभवन मुंबई 
१२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव (उद्योग) , उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 
१७. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,नाशिक. 
१९. जिल्हाधिकारी, परभणी. 
२०. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती. 


०८ Aw A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/ का.०५ 


२१. व्यवस्थापकीय संचालक, मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद. 

२२. जिल्हा कोषागार कार्यालय, हिंगोली. 

२३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि.हिंगोली 

२४. कक्ष अधिकारी (सार्वजनिक उपक्रम /व्यय-१४/ व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. कक्ष अधिकारी (उद्योग-१०), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


